महाराष्ट्र शिक्षण सेवा ( शिक्षण समक्षीकरण शाखा) 
मधील अधिकाऱ्यांच्या नियतकालीक बदल्या- 
अधिव्याख्याता, गट-ब. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः बदली ३१२३/प्र.क्र.१०६/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २३ जून, २०२३ 


वाचा:- १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय.क्र.एसआरव्ही-२०१७/प्र.क्र.४१५/कार्यासन-१२, 
दिनांक ९.४.२०१८ 
2) शा.शि.व.क्री. विभाग, शासन निर्णय क्र. बदली ३१२३/प्र.क्र.१८/प्रशा-२, दि. ०३.०४.२०२३ 
3) शा.शि.व.क्री. विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्र. बदली ३१२३/प्र.क्र.१८/प्रशा-२, दि. १९.०४.२०२३ 


शासन आदेठा- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ हे दिनांक ०१ जुले, २००६ पासून अंमलात आले आहे. 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ६ नुसार बदली करण्याबाबत सक्षम प्राधिकारी 
घोषित करण्यात आले आहेत. तसेच या कलमाच्या परंतुक २ नुसार बदली करणाऱ्या सक्षम 
प्राधिकाऱ्याला, सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाद्वारे, या कलमाखाली त्याचे अधिकार त्याच्या 
कोणत्याही दुय्यम प्राधिकाऱ्याकडे सोपविता येतील, अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्या 
अनुषंगाने महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ व गट-ब मधील विविध संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे 
अधिकार प्रत्यार्पित करण्याचा निर्णय दिनांक ३० मे, २०१५ च्या शासन निर्णयाद्वारे घेण्यात आलेला 
आहे. 
२. महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ३(१ मधील तरतुदीनुसार दिनांक 
३१.५.२०२३ रोजी पदस्थापनेच्या पदावर तीन वर्षाचा कालावधी पूर्ण करणाऱ्या बदलीपात्र 
अधिकाऱ्यांच्या बदलीचा प्रस्ताव नागरी सेवा मंडळ क्र.१ समोर सादर करण्यात आला होता. नागरी 
सेवा मंडळाने सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक ९.४.२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयातील 
WTI बदली करण्यासंदर्भातील मार्गदर्शक सूचना विचारात घेऊन गट-ब मधील अधिकाऱ्यांच्या 
बदली संदर्भात शिफारशी केल्या आहेत. सदर शिफारशी विचारात घेऊन सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी 
दिळेलया पूर्व मान्यतेनुसार पुढील तक्त्यात नमूद अधिकाऱ्यांची त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्रमांक-३ 
मध्ये दर्शविलेल्या पदावर पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


शासन आदेश क्रमांकः बदली ३१२३/प्र.क्र.१०६/प्रशा-२ 


अधिका-याचे नाव व पदनाम 


बदलीनंतरची पदस्थापना 


हि 


२ 


3 


1 


श्रीमती दिपा मिलिंद सावंत, 
अधिव्याख्याता, जि. शि. व प्र. संस्था, 
जि. सिंधुदुर्ग 


जि. शि. व प्र. संस्था, जि. रत्नागिरी 


डा. विकास रामचंद्र गावंडे, 
अधिव्याख्याता, जि. शि. व प्र. संस्था, 
जि. अकोला 


जि. शि. व प्र. संस्था, जि. अमरावती 


श्री. नारायण बाबासाहेब पडूळ, 
अधिव्याख्याता, जि. शि. व प्र. संस्था, 
जि. औरंगाबाद 


जि. शि. व प्र. संस्था, जि. जालना 


श्रीमती रेवती विनायक ठाकूर, 
अधिव्याख्याता, जि. शि. व प्र. संस्था, 
संगमनेर जि. अहमदनगर 


जि. शि. व प्र. संस्था, जि. नागिक 


4 


डॉ. संदीप ज्ञानदेव मुळे, 
अधिव्याख्याता, जि. शि. व प्र. संस्था, 
जि. नंदूरबार 


रा. शै.सं. व प्र.प., पुणे 


श्रीमती सुनिता शोषेराव राठोड, 
अधिव्याख्याता, जि. शि. व प्र. संस्था, 
जि. रायगड 


प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण, मुंबई 


श्री. प्रदीप श्रावण पाटील, 
अधिव्याख्याता, जि. शि. व प्र. संस्था, 
जि. जळगांव 


जि. शि. व प्र. संस्था, जि. नंदूरबार 


श्री. विनोद बाबासाहेब लवांडे, 
अधिव्याख्याता, जि. शि. व प्र. संस्था, 
जि. चंद्रपूर 


जि. शि. व प्र. संस्था, जि. नंदूरबार 


श्री. प्रदिप ज्ञानोबा घुले, 
अधिव्याख्याता, जि. शि. व प्र. संस्था, 
अंबाजोगाई, जि. बीड 


जि. शि. व प्र. संस्था, जि. उस्मानाबाद 


हि 


श्रीमती अन्नपुर्णा राजाराम माळी, 
अधिव्याख्याता, जि. शि. व प्र. संस्था, 
जि. सांगली 


जि. शि. व प्र. संस्था, जि. सातारा 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली ३१२३/प्र.क्र.१०६/प्रशा-२ 


अधिका-याचे नाव व पदनाम 


बदलीनंतरची पदस्थापना 


a 


2 


3 


| 


श्री. भारत महादेव सुर्यवंशी, 
अधिव्याख्याता, जि. शि. व प्र. संस्था, 
जि. परभणी 


जि. शि. व प्र. संस्था, जि. जालना 


so 


१२ 


श्री. बाबासाहेब गणपत बडे, 
अधिव्याख्याता, जि. शि. व प्र. संस्था, 
जि. नाशिक 


जि. शि. व प्र. संस्था, जि. नंदूरबार 


१३ 


श्रीमती लता रंगनाथराव कच्छवे, 
अधिव्याख्याता, जि. शि. व प्र. संस्था, 
जि. परभणी 


जि. शि. व प्र. संस्था, जि. नांदेड 


१5 


श्रीमती योगेश्वरी VAST नाडे, 
अधिव्याख्याता, जि. शि. व प्र. संस्था, 
जि. गोंदिया 


जि. शि. व प्र. संस्था, जि. लातूर 


१५ 


श्रीमती स्नेहळ सुभाषराव पाटील, 
(स्नेहल विळासराव पेडणेकर) 
अधिव्याख्याता, जि. शि. व प्र. संस्था, 
जि. रत्नागिरी 


जि. शि. व प्र. संस्था, जि. सिंधुदूर्ग 


१६ 


श्रीमती सुजाता गेणभाऊ भालेराव, 
अधिव्याख्याता, जि. शि. व प्र. संस्था, 
जि. बुलढाणा 


जि. शि. व प्र. संस्था, जि. औरंगाबाद 


१७ 


श्री. धम्मरत्न गंगाधर वायवळ, 
अधिव्याख्याता, जि. शि. व प्र. संस्था, 
जि. बुलढाणा 


जि. शि. व प्र. संस्था, जि. यवतमाळ 


qc 


श्री. प्रकाश धोडीबा BRA, 
अधिव्याख्याता, जि. शि. व प्र. संस्था, 
जि. यवतमाळ 


जि. शि. व प्र. संस्था, जि. नांदेड 


१९ 


श्री. राजेंद्र सुभाष लठ्ठे,अधिव्याख्याता, 
जि. शि. व प्र. संस्था, जि. रायगड 


जि. शि. व प्र. संस्था, जि. रत्नागिरी 


२० 


श्रीमती सोनाळी गोरख बारहाते, 
अधिव्याख्याता, जि. शि. व प्र. संस्था, 
जि. औरंगाबाद 


राज्य आंग्ल भाषा, जि. औरंगाबाद 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः बदली ३१२३/प्र.क्र.१०६/प्रशा-२ 


अधिका-याचे नाव व पदनाम 


बदलीनंतरची पदस्थापना 


दि 


२ 


3 


२१ 


श्रीमती अर्चना विश्वंभर नलावडे, 
अधिव्याख्याता, जि. शि. व प्र. संस्था, 
जि. उस्मानाबाद 


जि. शि 


so 


. व प्र. संस्था, जि. पुणे 


२२ 


श्री. पंढरीनाथ साहेबराव जाधव, 
अधिव्याख्याता, जि. शि. व प्र. संस्था, 
जि. नंदूरबार 


जि. शि. 


व प्र. संस्था, जि. पुणे 


२३ 


श्री. रामा ज्ञानोबा नाईकनवरे, 
अधिव्याख्याता, जि. शि. व प्र. संस्था, 
जि. हिंगोली 


जि. शि. 


व प्र. संस्था, जि. परभणी 


२४ 


श्री. संदिप आप्पाराव पवार, 
अधिव्याख्याता, जि. शि. व प्र. संस्था, 
जि. रत्नागिरी 


जि. शि. 


व प्र. संस्था, जि. सिंधुदूर्ग 


२५ 


श्रीमती सुलक्षणा शालिवाहन पवार, 
अधिव्याख्याता, जि. शि. व प्र. संस्था, 
जि. वाशिम 


जि. शि. 


व प्र. संस्था, जि. बीड 


२६ 


श्रीमती कविता सुभाष बोरसे, 
(कविता दिनेश चव्हाण) 
अधिव्याख्याता, जि. शि. व प्र. संस्था, 
जि. अकोला 


जि. शि. 


व प्र. संस्था, जि. जळगाव 


२७ 


श्री. सुभाष तुकाराम बुवा, 
अधिव्याख्याता, जि. शि. व प्र. संस्था, 
जि. सातारा 


जि. शि. 


व प्र. संस्था, जि. सोलापूर 


२८ 


श्री. saat मोहनराव पाटील, 
अधिव्याख्याता, जि. शि. व प्र. संस्था, 
जि. जळगांव 


जि. शि. 


व प्र. संस्था, जि. अकोला 


२९ 


श्री. बाबु शांकर कांबळे, 
अधिव्याख्याता, जि. शि. व प्र. संस्था, 
संगमनेर, जि. अहमदनगर 


जि. शि. 


व प्र. संस्था, जि. सिंधुदूर्ग 


३० 


श्रीमती मधुमती रामकिसन सांगळे, 
अधिव्याख्याता, जि. शि. व प्र. संस्था, 
जि. वर्धा 


जि. शि. 


व प्र. संस्था, जि. यवतमाळ 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली ३१२३/प्र.क्र.१०६/प्रशा-२ 


अधिका-याचे नाव व पदनाम 


बदलीनंतरची पदस्थापना 


ह्म 


२ 


3 


२१ 


श्री. बजरंग गोविदराव बोडके, 
अधिव्याख्याता, जि. शि. व प्र. संस्था, 
जि. यवतमाळ 


जि. शि. व प्र. संस्था, जि. हिगोळी 


र्न 


३२ 


श्री. नारायण कोंडीबा मुदगलवाड, 
अधिव्याख्याता, जि. शि. व प्र. संस्था, 
जि. उस्मानाबाद 


जि. शि. व प्र. संस्था, जि. यवतमाळ 


33 


श्री. चंद्रकांत खोबराजी धुमाळे, 
अधिव्याख्याता, जि. शि. व प्र. संस्था, 
जि. नांदेड 


जि. शि. व प्र. संस्था, जि. हिगोळी 


२४ 


श्री. केलास दत्तू सदगीर, 
अधिव्याख्याता, जि. शि. व प्र. संस्था, 
जि. नाशिक 


जि. शि. व प्र. संस्था, जि. अहमदनगर 


३५ 


श्री. नितिन महादेवराव भालचक्र, 
अधिव्याख्याता, जि. शि. व प्र. संस्था, 
जि. यवतमाळ 


जि. शि. व प्र. संस्था, जि. अकोला 


३६ 


श्रीमती सुषमा आनंदराव कोडूसकर, 
अधिव्याख्याता, जि. शि. व प्र. संस्था, 
जि. सिंधुदूर्ग 


रा. ae. व प्र.प., पुणे 


30 


डॉ. माणिक माधवराव जाधव, 
अधिव्याख्याता, जि. शि. व प्र. संस्था, 
जि. नांदेड 


जि. शि. व प्र. संस्था, जि. यवतमाळ 


२८ 


श्री. मुकुंद मारोती दहीफळे, 
अधिव्याख्याता, जि. शि. व प्र. संस्था, 
मुरुड, जि. लातूर 


जि. शि. व प्र. संस्था, संगमनेर, 
जि. अहमदनगर 


३९ 


श्री. मिलिद रामकृष्ण अघोर, 
अधिव्याख्याता, जि. शि. व प्र. संस्था, 
जि. गडचिरोली 


जि. शि. व प्र. संस्था, जि. उस्मानाबाद 


श्रीमती विद्या दिलीप बोरसे, 
अधिव्याख्याता, जि. शि. व प्र. संस्था, 
जि. जळगांव 


रा. शै.सं. व प्र.प., पुणे 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन आदेश क्रमांकः बदली ३१२३/प्र.क्र.१०६/प्रशा-२ 


अ.क्र अधिका-याचे नाव व पदनाम बदलीनंतरची पदस्थापना 
ts) 2 3 
४१ | श्री. विजयसिग बाबुसिंग राठोड, जि. शि. व प्र. संस्था, जि. अकोला 


अधिव्याख्याता, जि. शि. व प्र. संस्था, 
जि. यवतमाळ 


४२ 


श्रीमती ज्योती पांडुरंग कांबळे, (ज्योती 


विजय निंबाळकर) अधिव्याख्याता, जि. 


शि. व प्र. संस्था, जि. रत्नागिरी 


जि. शि. व प्र. संस्था, जि. अहमदनगर 


83 


श्रीमती उर्मीला महेंद्र हाडेकर, 
अधिव्याख्याता, प्रादेशिक विद्या 
प्राधिकरण, नागपूर 


जि. शि. व प्र. संस्था, जि. वर्धा 


OB 


श्री. अरुण मारुती जाधव, 
अधिव्याख्याता, UI. व प्र.प., 
म.रा., जि. पुणे 


जि. शि. व प्र. संस्था, जि. रायगड 


४५ 


श्री. प्रमोद रामकृष्ण कुमावत, 
राज्य आंग्ल भाषा अध्यापन संस्था, 
जि. औरंगाबाद 


जि. शि. व प्र. संस्था, जि. औरंगाबाद 


४६ 


श्रीमती बालमणि GRAPH 


नंदाला, अधिव्याख्याता, जि. शि. व प्र. 


संस्था, जि. नागपूर 


रा. शै.सं. व प्र.प., पुणे 


४8७ 


श्री. अजयकुमार त्रिबकराव फुंदे, 
अधिव्याख्याता, UI. व प्र.प., 
म.रा., जि. पुणे 


Ural. स. व प्रशिक्षण. परीषद, पुणे 


४८ 


श्रीमती दिपाली जगदीडा जोगदंडे, 
अधिव्याख्याता, जि. शि. व प्र. संस्था, 
जि. पुणे 


रा. शै.सं. व प्र.प., पुणे 


४९ 


श्री. प्रविण दूलसिग राठोड, 
अधिव्याख्याता, जि. शि. व प्र. संस्था, 
जि. अकोला 


प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण, नागपूर 


Yo 


कु. सरिता अरुण मंगेश, 
अधिव्याख्याता, प्रादेशिक विद्या 
प्राधिकरण, नागपूर 


जि. शि. व प्र. संस्था, जि. नागपूर 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली ३१२३/प्र.क्र.१०६/प्रशा-२ 


अ.क्र अधिका-याचे नाव व पदनाम बदलीनंतरची पदस्थापना 

a 2 3 

५१ । श्रीमती वर्षा विजय मोरे, जि. शि. व प्र. संस्था, जि. नागपूर 
अधिव्याख्याता, जि. शि. व प्र. संस्था, 
जि. वर्धा 
५२ श्रीमती सिमा प्रभाकर पुसदकर, जि. शि. व प्र. संस्था, जि. नागपूर 
अधिव्याख्याता, प्रादेशिक विद्या 
प्राधिकरण, नागपूर 
५३ | ST. अतुल नारायणराव चंद्रमोरे, जि. शि. व प्र. संस्था, जि. परभणी 
अधिव्याख्याता, जि. शि. व प्र. संस्था, 
जि. नांदेड 
५४ | श्री. जगन्नाथ बहिरनाथ दरंदले, जि. शि. व प्र. संस्था, जि. जळगाव 
अधिव्याख्याता, जि. शि. व प्र. संस्था, 
जि. नाशिक 
५५ | श्रीमती सुलभा मारुती गावडे, रा. ate. व प्र.प., पुणे 
अधिव्याख्याता, WAV. व प्र.प., म. 
रा., जि. पुणे 
५६ | श्रीमती कविता सतिश बुरघाटे, जि. शि. व प्र. संस्था, जि. नागपूर 
अधिव्याख्याता, जि. शि. व प्र. संस्था, 
जि. अकोला 
५७ | श्रीमती मनिषा विठ्ठल ताठे, जि. शि. व प्र. संस्था, जि. ठाणे 
अधिव्याख्याता, WA. व प्र.प., 
म. रा., जि. पुणे 


३. सदर अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नवीन पदाचा पदभार त्वरित स्विकारावा तसेच त्यांनी अनधिकृत 
रजेवर जाऊ नये. त्यांचे लक्ष सामान्य प्रशासन विभागाच्या क्रमांक-सीडीआर १०८२/२५६७/२८/ 
अकरा, दिनांक ३० ऑगस्ट १९९२ च्या परिपत्राकाकडे वेधण्यात येत आहे. त्यात दिलेल्या सूचना 
लक्षात घेऊन बदली रद्द करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाची आवेदने सादर केल्यास, ते शिस्तभंगाच्या 
कारवाईस पात्र ठरतील याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 

४. आयुक्त (शिक्षण) पुणे यांनी या आदेशाप्रमाणे सदर अधिकाऱ्यांना त्यांच्या सध्याच्या पदभारातून 
तात्काळ कार्यमुक्त करण्याबाबत संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांना तातडीने कळवावे व बदली झालेले 
अधिकारी विहित कालावधीत दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होतील, याची खातरजमा करावी 
व याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन आदेश क्रमांकः बदली ३१२३/प्र.क्र.१०६/प्रशा-२ 


कि सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०६२३२००९३२०९२१ असा आहे. हा शासन 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, VUAY ५७२१७] कणा 


DN: c=IN, O=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL 
EDI NT, 


SPORTS DEPARTME! 
cd0e0c9eec89189869f2dd675d7 1f0636b0a2ea82 

st=Maharashtra, 
1670C65FACO77378, 68 
73 =VUAY NIVRUTTI 840541६ 
9 


(विजय भोसले) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. राज्यपालांचे सचिव 
२. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
३. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
४. मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा/विधानपरिषद, मुंबई 
५. मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
७. मा. विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य 
८. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 
९. मा. उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव 
१०. मा. मंत्री (शाळेय शिक्षण विभाग) यांचे स्वीय सहायक 
११. प्रधान सचिव (शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग) यांचे स्वीय सहायक 
१२. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१३. राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, चर्नीरोड, मुंबई 
१४. सहसचिव / उपसचिव (विद्यार्थी विकास/झाळा व्यवस्थापन/शिक्षक शिक्षकेत्तर/क्रीडा/प्रशासन) 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. सर्व शिक्षण संचालक 
१६. अध्यक्ष, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१७. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 
१८. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद 
१९. सर्व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक / माध्यमिक / योजना) 
२०. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
२१. सर्व अधिक्षक, वेतन पथक (प्राथमिक / माध्यमिक ) 
२२. संबंधित अधिकारी (आयुक्‍त (शिक्षण) यांचे कार्यालयामार्फत) 
२३. सर्व कार्यासने, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२४. निवड नस्ती, प्रशा -२, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


-0 
— 
es 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


